महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१७/प्र.क्र.१३४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: 08 ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१७/प्र.क्र.१३४/का.१४, दि.२२.०९.२०१७ 


आदेशा 

संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये श्रीमती चित्रकला सूर्यवंशी, सह सचिव, विधि व न्याय 
विभाग यांची “अध्यक्ष* जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर, या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्रीमती चित्रकला सूर्यवंशी, सह सचिव, यांच्या सेवा प्रत्यावर्तित 
करण्यात येत असून प्रत्यावर्तनानंतरची त्यांची पदस्थापना नियोजन विभागात करण्यात येत आहे. या 
आदेशानुसार श्रीमती चित्रकला सूर्यवंशी, सह सचिव यांनी नियोजन विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 
३. श्रीमती चित्रकला सूर्यवंशी, सह सचिव, यांचा दि.२२.०९.२०१८ ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा 
कालावधी हा सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी म्हणून मंजूर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९(१४) (एफ) नुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय 
दि.०२.०६.२००३ मधील तरतुदीनुसार नियोजन विभागाने करावी. 
8. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१००९१४५५४६६६०७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 

Diitaly अपण by ळर Mushtaq Kaz 


| mtiyaz Mu shtaq U@__ DN: CN = Imtiyaz Mushtaque Kazi, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


K Zi OU = General Administration Department 
a Date: 2018.10.09 15:02:29 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. 
३) मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव 
) अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग / विधी व न्याय विभाग / 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, १ ला मजला, सखाराम पाटील मार्ग, सिबीडी 
बेलापूर,सेक्टर-६, नवी मुंबई 
७) सह / उप सचिव (आस्थापना) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग / विधी व न्याय 
विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) श्रीमती चित्रकला सूर्यवंशी, सह सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९) निवड नस्ती कार्या.१४ 


